राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोषित करण्यात आलेल्या " 
कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) 
कुंडल, ता. पलुस, जि. सांगली " या जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थेस, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
म्हणून दर्जा देणे व " प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था, रामेती खोपोली, रायगड" या विभागीय 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेस, जिल्हा प्रश्ञासकीय 
प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०१७ प्र.क्र.५१/१७/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा- 
१. शासन निर्णय क्रमांक - टिआरएन- २००९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ दि.२३ सप्टेबर, २०११ 
२. शासन निर्णय क्रमांक - टिआरएन- २०११/प्रक्र.२८७/११/१२-अ दि.१४ ऑक्टोबर, २०१३ 
३. शासन निर्णय क्रमांक - टिआरएन- २०१४/प्रक्र.१२/१४ /१२-अ दि.१३ ऑगस्ट,२०१४ 
४. शासन निर्णय क्रमांक - टिआरएन- २०१४/प्रक्र.१२/१४ /१२-अ दि.१२ सप्टेबर,२०१४ 
५. संचालक, Beal पुणे यांचे क्रमाक राप्रनिमूयं /विप्रप्रकुंप्र/प्रक्र.२६/२०१५-१६ 
दि.१३.७.२०१५. 
६. महासंचालक, यञादा पुणे यांचे क्रमाक राप्रनिमूयं /विप्रप्रकुंप्र/प्रक्र.२६/२०१५-१६ 
दि.९.१२.२०१६. 
७. महसूल व वन विभाग, यांची दि. ५.१.२०१८ ची टिप्पणी. 
८. उपमहासंचालक, यडादा पुणे यांचे क्रमाक राप्रनिमूयं /विप्रप्रकुंप्र/प्रक्र.२६/२०१५-१६ 
दि.१८.४.२०१८. 


प्रस्तावना:- 
राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील संवर्ग 
अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे 
प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार तात्रिक व प्रशासनिक सेवा या २ प्रकारच्या प्रशिक्षणांपैकी 
प्रशासनिक सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची प्रक्रिया राज्य, विभाग व जिल्हा अशा ३ स्तरावर कार्यान्वित केली जाणार आहे. 
त्यापैकी दुस-या म्हणजे विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर व तिस-या म्हणजे जिल्हा मुख्यालयाच्या स्तरावर प्रशिक्षण 
विषयक कामकाज पार पाडण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाच्या इतर विभागाच्या 
अधिनस्त असलेल्या ४ तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थांना विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 

संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात 
आलेल्या "कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ता. पलुस, जि. सांगली" या संस्थेस त्यांचा 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०१७ प्र.क्र.५१/१७/१२-अ 


जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून देण्यात आलेला दर्जा रद्द करुन कोकण विभागातील विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करणे व संदर्भाधीन .2 नुसार कोकण विभागासाठी घोषित करण्यात आलेल्या 
"प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, रामेती खोपोली, रायगड" या संस्थेस जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्था म्हणून घोषित करण्याची विनंती संदर्भाधीन क्र. ५ व ६ नुसार शासनास करण्यात आली होती. याबाबत मा. प्रधान 
सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ७.१०.२०१६ रोजी सदर निर्णय घेण्यात आळेला आहे. 


२. त्याचप्रमाणे, वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.७ च्या टिप्पणीन्वये कुंडल प्रबोधिनीस विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविताना, खालील अटीं नमूद केल्या आहेत. 

4 कुंडल प्रबोधिनीच्या नियामक मंडळात महसूल आयुक्‍त, पुणे व कोकण विभाग यांचा तर कार्यकारी मंडळात 
संबंधित ४ जिल्हाधिका-यांच्या सदस्य म्हणून समावेश करणे. 

4 कुंडल संस्था ही दोन विभागातील ५ जिल्हयांसाठी अधिकची संस्था अस्तित्वात येणार असल्याने तूर्तास 
कुंडल प्रबोधिनीसाठी स्वतंत्र पदे उपलब्ध करुन देणे शक्य नसल्यास भविष्यात आवश्‍यकतेनुसार इतर 
संस्थेचे आकृतिबंधातून काही पदे उपलब्ध करुन दयावीत किंवा कुंडल येथील विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थेचा स्वतंत्र आकृतिबंध निर्माण करण्यात यावा. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणान्वये विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाकरिता स्थापित झालेली नियामक व 
कार्यकारी मंडळे त्यांची पुनर्रचना करावी किंवा कसे याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या प्राप्त अभिप्रायानुसार सर्व 
संस्थांकरिता नियामक व कार्यकारी मंडळे यांच्याबाबत स्वतंत्रपणे अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विभागीय 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरिता मंजूर २० पदांचा सुधारित आकृतिबंधास प्राप्त मान्यतेनुसार वरील अटींबाबत निर्णय 
घेण्यात येईल. 


तूर्तास " कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ता. पलुस, जि. सांगली " या संस्थेस 
त्यांचा जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून देण्यात आलेला दर्जा रद्द करुन, सातारा, सांगली, सोलापूर कोल्हापुर, 
रत्नागिरी व सिंधूदूर्ग या ६ जिल्हयांकरिता कोकण विभागासाठी, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित 
करणे व संदर्भाधीन क्र.२ नुसार कोकण विभागासाठी घोषित करण्यात आलेल्या " प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था, रामेती खोपोली, रायगड" या संस्थेस जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करणे आणि 
कोकण विभागामध्ये अंतर्भूत असलेले पालघर, ठाणे, मुंबई नगर, मुंबई उपनगर, रायगड, पुणे हे जिल्हे पुणे विभागासाठी 
घोषित असलेल्या प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) पुणे या विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये अंतर्भूत करणे आवश्‍यक असल्यामुळे शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाअन्वये प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरिता घोषित केलेल्या " कुंडल विकास 
प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ता. पलुस, जि. सांगली या संस्थेचा जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
म्हणून दर्जा रद्य करण्यात येऊन, सदर संस्थेंस कोकण विभागासाठी, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापुर, रत्नागिरी 
व सिंधूदूर्ग या ६ जिल्हयांकरिता विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर संस्थेस 
कोकण विभागासाठी विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित केल्यामुळे," प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०१७ प्र.क्र.५१/१७/१२-अ 


प्रशिक्षण संस्था, रामेती खोपोली, रायगड " या कोकण विभागासाठी विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा रद्य 
करण्यात येऊन, सदर संस्थेस जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


त्याचप्रमाणे, पुणे विभागासाठी, असलेल्या प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ( TAHT) पुणे या 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेस कोकण विभागासाठी विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित 
करण्यात येऊन त्यामध्ये पालघर, ठाणे, मुंबई नगर, मुंबई उपनगर, रायगड व पुणे हे जिल्हे अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 
२. सदर विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, संबंधित विभागीय आयुक्‍त व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली काम केलेल्या संस्थांनी नोंदणी केली नसल्यास, त्यांनी संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयातील ३.४ मधील तरतूदीनुसार नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अक्ट १९५० अंतर्गत 
नोंदणी करावी. 
३. सदर संस्थांची उद्दीष्ट्ये खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. 


३.१ विभागीय संस्था म्हणून फेरबदल केलेल्या संस्थांकरिता नेमून दिलेल्या जिल्हयामधील 
वर्ग २ व वर्ग-३ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण घेणे. 

३.२ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित केलेल्या संस्थेने जिल्ह्यात असलेल्या 
वर्ग- डच्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे. 

३.३ विशेष योजना व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडलेल्या गटांकरिता 
जिल्हावार fasts कार्यशाळा आयोजित करणे 

३.४ संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय यांच्या 
प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी क्षेत्रीय संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे. 

३.५ प्रशिक्षणाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करणे. 

३.६ प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आवश्‍यक कार्यवाही करणे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०६१७५९२४०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Vijaykumar — szyhnernen 


DN: c=IN, o=Gove \t Of Mah. ht 
Get Adi 


Parshuram _ eessicedesioos sean 


2.5.4.20=106ede43bb7dcc67e6404aaa146fb4 
17a872b3754b63c343b66d6b9 1 dd6b276, 


Soshte र asi ae 
(वि. प. arse) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार, हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०१७ प्र.क्र.५१/१७/१२-अ 


६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद महाराष्ट्र, विधानभवन, मुंबई 

७. सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

८. wd aT. Fa व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन विभाग 

१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१३. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पुणे विभाग. 

१४. महासंचालक, यशदा बाणेर रोड, पुणे-४११००७ 

१५. महासंचालक," कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ता. पलुस, जि. 
सांगली 

१६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१ मुंबई 

१७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, नागपूर 

१८. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१ मुंबई 

१९. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१ नागपूर 

२०. जिल्हाधिकारी, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापुर, रत्नागिरी व सिंधूदूर्ग, पालघर, ठाणे, 
मुंबई नगर, मुंबई उपनगर, रायगड, पुणे. 

२१. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा बाणेर रोड, पुणे-४११००७ 

२२. उपसचिव, महसूल व वन विभाग व कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद, नागपूर,* 

२४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा,मुंबई , औरंगाबाद, नागपूर,* 

२५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उपलोकआयुक्‍्त कार्यालय, मुबंई * 

२६. प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, रामेती खोपोली, 
रायगड ४३१००५ 

२७. प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ( रामेती ) पुणे 

२८. अपर मुख्य (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२९. निवड नस्ती- १२-अ साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


